वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील उप नियंत्रक, वैध मापन 
शास्त्र, गट-ब (राजपत्रित )या संवर्गातून सह नियंत्रक, 
वैध मापन शास्त्र, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गात 
पदोन्नतीने पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन आदेशा क्र. वैमाशा- २०२३/प्र.क्र.६५/ग्रासं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ ऑगस्ट, २०२४ 
शासन आदेशा -: 


सन 2023-2028 या निवडसूची वर्षात वैध मापन ara यंत्रणेतील खाळील उप नियंत्रक, वैध मापन 
शास्त्र, गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी-एस-१७ : ४७६००-१५११००) यांना सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, गट- 
अ(राजपत्रित) वेतनश्रेणी एस-२० : ५६१००-१७७५००) पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटींच्या अधीनतेने निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर उप नियंत्रक यांची पदोन्नतीअंती पदस्थापना 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ- ६ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव | व्यक्तीचा | पदोन्नतीचा | सध्याची पदस्थापना पदोन्नतीनंतरची 
D. प्रवर्ग प्रवर्ग पदस्थापना 
zz 2 3 8 दु & 
श्री. विलास पवार इमाव इमाव ।उप नियंत्रक, वैध मापन | सह नियंत्रक, वैधमापन 
(दिव्यांग) | (दिव्यांग) | शास्त्र, ठाणे जिल्हा.क्र.२ | शास्त्र, पुणे विभाग 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ०७.०५.२०२१ नुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून तसेच पुढील अटीच्या अधीन राहून 
संबंधित उप नियंत्रक यांना सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गात रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


१) सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नती राहील. 


२) सदर पदोन्नती, उप नियंत्रक या संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीबाबत कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण 
सद्य:स्थितीत प्रलंबित नाही, तसेच या संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीस आव्हानित देखील करण्यात आलेले नाही 
ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन केवळ तात्पुरत्या / तदर्थ स्वरुपात देण्यात येत आहेत. 


3) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी पदोन्नत 
अधिकारी यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


४) सदर सह नियंत्रक पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीचे आदेशा हे मा. सर्वोच्च न्यायाळयातील प्रलंबित 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २५१८१/२०१८ च्या अधीन राहील. 


५) सदर तात्पुरती पदोन्नती ही राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहील. 


शासन आदेश क्रमांकः वैमाशा- २०२३/प्र.क्र.६५/ग्रासं-३ 


६) सदर तात्पुरती पदोन्नती ही दिव्यांग कर्मचा-यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका स्टॅप ६८१९/२०२१ व इतर याचिकावर मा. उच्च 
न्यायालयाने दि. २९/६/२०२१, दि. ०८/०७/२०२१ व दि. २२/७/२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे. तसेच सदर पदोन्नती शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिव्यांग- 
२०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ दि. २९ जुले, २०२४ मधील दिव्यांग आरक्षण लागू करण्याबाबत तरतुदीच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे. 


७) सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपाची असून ती केवळ पदोन्नत कोट्यात उपलब्ध होणा-या पदांनुसार 
नियमित करण्यात येईल. 


८) संबंधित उप नियंत्रक यांना सह नियंत्रक पदावर दिलेली तात्पुरती पदोन्नती ही महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


९) संबंधित उप नियंत्रक यांनी सह नियंत्रक या पदावरील तात्पुरती पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क एसआरव्ही २०१५/प्र.क्र. ३०३/ का.१२, दि. १२.०९.२०१६ व सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२. दि. ०१.०८.२०१९ मधील तरतुदीनुसार 
संबंधित अधिका-याचे नाव सन २०२३-२०२४ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि, पुढील दोन 
वर्षी (सन २०२४-२५ व २०२५-२६) होणा-या निवडसूचीमध्ये त्याच्या नावाचा विचार न करता तिस-या 
वर्षाच्या निवडसूचीत (सन २०२६-२७ सह नियंत्रक पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता 
तपासण्यात येईल. 


१०) सदर अधिकारी यांची सह नियंत्रक पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर अधिका-याविरुध्द प्रस्तुत 
आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही या प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून दण्यात येत आहे. 


११) पदोन्नत अधिकारी यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांमध्ये सह नियंत्रक या पदावर रुजू 
होणे आवश्‍यक आहे. 


१२) संबंधित उप नियंत्रक यांनी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र याच्या 
HATA आदेशानुसार तात्काळ रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांना तसेच शासनास त्वरीत सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२६१७२०२०५७०६ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या ASAT व नावाने, 


RAMCHANDRA — 
KONDIBA DHANAWADE : uri enc 


(रामचंद्र धनावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री. विळास पवार, उप नियंत्रक, वैध मापन area 
(नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेमार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः वैमाशा- 2 ०२३/प्र.क्र.६५/ग्रासं-३ 


) नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुबई. 

) प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

) निवडनस्ती (ग्रा.सं.३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


